व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या 
अधिपत्याखालील संस्था व कार्यालयातील प्राचार्य, 
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था किंवा सहायक 
संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण किंवा जिल्हा 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी किंवा सचिव, 
महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
मंडळ, गट-अ (तांत्रिक) (राजपत्रित), महाराष्ट्र शिक्षण 
सेवा (वेतनश्रेणी एस-२३: ६७७००-२०८७००) या 
संवर्गातून उपसंचालक, व्यवसाय शिक्षण महाराष्ट्र 
शिक्षण सेवा, गट-अ (तांत्रिक) (वरिष्ठ) (राजपत्रित) 
(वेतनश्रेणी एस-२४: ७११००-२११९००) या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन आदेडा क्रमांक: पदोन्न-२०२३/प्र.क्र.३७५/व्यशि-१ 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २१ नोव्हेंबर, २०२३. 


संदर्भ:- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२००८/प्र.क्र.१५९/कार्या-१२, 


दि. ०१ ऑगस्ट, २०१९. 


शासन आदेड़ा :- 


व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील संस्था व कार्यालयातील प्राचार्य, 
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था किंवा सहायक संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण किंवा जिल्हा 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी किंवा सचिव, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
मंडळ, गट-अ (तांत्रिक) (राजपत्रित), महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (वेतनश्रेणी एस-२३: ६७७००-२०८७००) या 
संवर्गातून उपसंचालक, व्यवसाय शिक्षण महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (तांत्रिक) (वरिष्ठ) (राजपत्रित), 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (वेतनश्रेणी एस-२४: ७११००-२११९००) या पदावर सन २०२२-२३ या वर्षाच्या 
नियमित निवडसूचीमध्ये खालील अधिकाऱ्यांना या आदेझान्वये विहित अटींच्या अधिनतेने तात्पुरत्या 
स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत असून, त्यांची पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ-५ मध्ये 
दर्शविण्यात आलेल्या ठिकाणी या आदेशान्वये करण्यात येत आहे:- 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव सध्याची पदस्थापना । अधिकाऱ्याचा । पदोन्नतीने पदस्थापनेचे 
क्र स्वत: चा प्रवर्ग ठिकाण 
| 9 | 2 3 g g 
, श्री. प्रदीप भिमराव | जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व अ. जा. उपसंचालक, व्यवसाय 
दुर्ग प्रशिक्षण अधिकारी, शिक्षण व प्रशिक्षण, 
मुंबई उपनगर प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई 
Q | at. महेश बापुसाहेब सहायक संचालक भ. ज. (क) | उपसंचाळक, व्यवसाय 
बंडगर (तांत्रिक), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
राज्य, मुंबई 


शासन आदेडा क्रमांकः पदोन्न-२०२३/प्र.क्र.३७५/व्यशि-१ 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव सध्याची पदस्थापना । अधिकाऱ्याचा । पदोन्नतीने पदस्थापनेचे 
क्र. स्वत: चा प्रवर्ग ठिकाण 
01 ? 3 छू 4 
3 | at. राजेश सुधाकर | जिल्हा व्यवसाय शिक्षणव | इ.मा.व. । उपसंचालक, व्यवसाय 
मानकर प्रशिक्षण अधिकारी, धुळे शिक्षण व प्रशिक्षण, 
प्रादेशिक कार्यालय, 
नाशिक 
२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांस खालील अटींच्या अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत 
आहे:- 


(१) मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ च्या अधीन 
राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे दि. २५/०५/२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सा. प्र. वि./१६-ब कार्यासनाच्या दि. ०७/०५/२०२१ च्या शासन 
निर्णयानुसार दिलेल्या सूचनांनुसार सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. तसेच, दि. ०७/०५/२०२१ 
च्या शासन निर्णय प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आले असून त्यावरील 
अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


(२) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्याने, या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतीळल अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 


(३) सदर पदोन्नती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून करण्यात येत आहेत. 


(3) सदर अधिकाऱ्यांना देण्यात येणारी तात्पुरती पदोन्नती ही त्यांच्याविरुध्द आदेशाच्या 
दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरु झालेली नाही वा प्रस्तावित नाही या 
धारणेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहेत. 


(4) उपरोक्त पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी तात्पुरती पदोन्नती न स्विकारल्यास शासन निर्णय, सामान्य 
प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-२०१५/ प्र.क्र.३०३/कार्यासन-१२, दि. १२/०९/२०१६ मधील 
तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 


(६) उपरोक्‍त अधिकारी ज्या दिनांकास पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होतील त्या दिनांकापासून त्यांना 
पदोन्नती विषयक लाभ अनुज्ञेय होतील. 


(७ पदोन्नतीने नियुक्‍ती दिलेल्या वरील अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नवीन नेमणुकीच्या ठिकाणी तात्काळ 
रुजू व्हावे. त्यांनी अनाधिकृतरित्या रजेवर जावू नये किंवा पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी 
निवेदन/ अर्ज देऊ नये. तसे केल्यास, ते महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ च्या नियम 
२३ चे उल्लंघन झाल्याने शिस्तभंगविषयक कार्यवाहीस पात्र ठरतील, याची त्यांनी नोंद घ्यावी. 


(८) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी पदोन्नतीने 
नियुक्‍त झालेल्या अधिकाऱ्यांना त्वरित कार्यमुक्त करावे व नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ 
हजर होण्याबाबत सूचना द्याव्यात. तसेच संबंधित अधिकारी पदोन्नतीच्या पदावर रुजू झाल्याचा 
अनुपालन अहवाल शासनाकडे तात्काळ सादर करावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेद क्रमांकः पदोन्न-२०२३/प्र.क्र.३७५/व्यशि-१ 


३. 


सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५५/.॥६॥/99॥॥9.9०९.॥ या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२३११२११४४४२५५९०३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRADEEP SAHEBRAO SHIVTARE 


Pp RA D E E Pp DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILL 
DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP DEPARTMENT, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=be7f8a656a063523ecdbac5e75130d8b7a4674a77a2691e 

SA H E B RAO 4bf21582d392883e9, 
pseudonym=323361D01E3FB5187 18EE3AAAE55DB3EC668FBE8, 
serialNumber=41 5BAA8242ED5D99644FE1533246BO0A85DC3D528 
48FB6CE23F47DAF8D647AESA, cn=PRADEEP SAHEBRAO 
SHIVTARE 


Date: 2023.11.21 14:44:08 +05'30' 


(प्रदीप सा. शिवतरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१ 
२ 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन,मलबार हिल, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री, Hey, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 

७) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 

८) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राद्वारे) 

(९) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचाळनाळलय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

(१०) सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर/ अमरावती/ औरंगाबाद/ 
नाशिक/ मुंबई /पुणे. 

(११ अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

(१२) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

(१३) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

(१४) सर्व संबंधित अधिकारी (संचालकांमार्फत) 

(94) 

(१६) 


“८2 


SES आने LS आरी . कळी. Se le ec 


8 
4 
& 


~~ a OO Oo a  »>«< ८: im 


१५) Ud संबंधित कार्यालय/ संस्था (संचालकांमार्फत) 
१६) निवडनस्ती (व्यशि-१) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


